RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


JAYAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १ , अंक ४३ ]] 


शुक्रवार , मे ८ , २०१५ / वैशाख १८ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मे २०१५ 


अधिसूचना 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक आरपीए. २०१५ / प्र.क्र . १२९/ र-१. - भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे वाचावे) च्या कलम ४४ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( महा. १९ ६६ चा ४१) च्या 
कलम ६ नुसार प्रत्येक महसुली विभागासाठी नियुक्त केलेल्या विभागीय आयुक्तांना, उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता त्यांच्या महसुली 
विभागासाठी आयुक्त, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


(१ ) 


भाग चार - ब - ९०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे ८ , २०१५ / वैशाख १८, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 8th May 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

ACT, 2013. 


No. RPA . 2015 / CR - 129 / R - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and of all other 
powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints each Divisional 
Commissioner , appointed under section 6 of Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 
1966 ), to be the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said 
Act , who shall have jurisdiction throughout his respective Revenue Division . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


